आयुक्त (TAM), TAIT आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, नागपूर यांच्या अखत्यारीतील सहकारी 
सूतगिरण्यांसाठी निर्माण करण्यात आलेले विशेष 
लेखापरिक्षक वर्ग-१ हे एक अस्थायी पद सन २०२४-२५ 
या वर्षाकरीता पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अपदे-२७१७/प्र.क्र.०७/टेक्स-१(आ) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ मार्च,२०२४ 


वाचा :- 
१) स. प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र.: राजस-१००३/प्र.क्र.४२/५-स/०३, दि.१२ फेब्रुवारी, २००३. 
२) स.प. वव. विभाग, शासन निर्णय क्र.: राजस -१००५/प्र.क्र.१८१/५-स/०३, दि.३१ जानेवारी, २००६. 
३) स. प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र.: राजस -१००८/प्र.क्र.५३८/५-स/०३, दि.०५ मे, २०११. 
४) स. प. व व. विभाग,शासन निर्णय क्र.: अपदे -२७१७/प्र.क्र.०७/टेक्स (a), दि.०६ ऑक्टोबर, २०१८. 
५) स. प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र.: ATS -२७१७/प्र.क्र.०७/टेक्स (SA), दि.२७ मार्च, २०१९ 
६) स. प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र.: अपदे -२७१७/प्र.क्र.०७/टेक्स १(ओ,दि.२३ऑक्टोबर, २०१९. 
७ स.प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र.: अपदे -२७१७/प्र.क्र.०७/टेक्स १(आ), दि.०३ मार्च, २०२०. 
८) स. प. व व.विभाग,शासन निर्णय क्र.: ATS -२७१७/प्र.क्र.०७/टेक्स १(अ), दि.०६ ऑक्टोबर, २०२०. 
९) स. प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र.: अपदे -२७१७/प्र.क्र.०७/टेक्स १(आ), दि.२४ फेब्रुवारी, २०२१. 
१०) स. प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र.: अपदे -२७१७/प्र.क्र.०७/टेक्स १(आ), दि.०३ सप्टेंबर२०२१. 
११) स. प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र.: ATS -२७१७/प्र.क्र.०७/टेक्स १(आ, दि.०८ मार्च,२०२२ 
१२) स. प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र.: ATS -२७१७/प्र.क्र.०७/टेक्स १(ओ), दि.२६.०९.२०२२ 
१३) स. प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र.: ATS -२७१७/प्र.क्र.०७/टेक्स १(ओ), दि.१३.०३.२०२३ 
१४) स. प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र.: अपदे -२७१७/प्र.क्र.०७/टेक्स १(अ), दि.२१.०९.२०२४ 
१५) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०२४ 
आयुक्त, THEM आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र जा.क्र. कार्या-१/आस्था/अ.पदे मं 


६८२३/२०२३, दि. ०६.१२.२०२३ 


प्रस्तावना :- 
आयुक्त, THAT आयुक्तालय, नागपूर या कार्यालयात सहकारी सूतगिरण्यांसाठी निर्माण करण्यात 
आलेले विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-१ ( वेतनसंरचना-5-२०- रु.५६१००-१७७५००) या एका अस्थायी पदास संदर्भ 
क्र.१४ येथील शासन निर्णय दि. २१ सप्टेंबर, २०२३ अन्वये, दि.०१.०९.२०२३ते दि. २९.०२.२०२४ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. सदर एका अस्थायी पदास  दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ 
या कालावधीसाठी पुढे चाळू ठेवण्यास मंजूरी देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 
संदर्भ क्र.३ येथील दि.०५ मे, २०११ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या विभागातील स्थायी/अस्थायी 
पदांच्या आढाव्यानुसार ९३१९ पदांच्या आकृतीबंधास मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये प्रस्तुत विशोष लेखा 
परिक्षक वर्ग-१ (वेतनसंरचना-5-२०- रु.५६१००-१७७५००) या पदाचा समावेश असल्याने सदर अस्थायी पदास 
दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ या कालावधीसाठी पुढे चालू ठेवण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२७१७/प्र.क्र.०७/टेक्स-१(अ) 


२. यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्रमांक व्ही - २, २४२५- सहकार, 009 - संचालन व प्रशासन, (०१) (०४), 
हातमाग, यंत्रमाग व सहकारी TAMA यांचे आयुक्‍ताळय (२४२५ ००५८) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा व तो २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
३. सदरशासननिर्णयवित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०२४ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराखाली निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०७१७५५१३७६०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

SURYAKANT G ५५५००५५000. 


2.5.4.20=807915039b19946107c26978f204a984f59902046b59aa4 
af1f7053ae69e9f74, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=0A6F6D0FB527805 1673FB4ABODCFFE9098509649 
852FFED3A3EFF7FO9SB40AEA, cn=SURYAKANT G GOLE 


Date: 2024.03.07 18:04:49 +05'30' 


(सुर्यकांत गोळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - 9, मुंबई / महाराष्ट्र- २, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र - 9, मुंबई / महाराष्ट्र- २, नागपूर. 
३. सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
४. का.अ., ५-स, १२-स, १७-स, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. का.अ., व्यय २/ अर्थसंकल्प -१३, आ.पु.क., वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 32. 
६. सहकार, आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७. आयुक्त, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
८. सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरीक्षण), पुणे. 
९. विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था (सूतगिरण्या), सांगळी/अमरावती/सोलापूर/ 
इचलकरंजी. 
qo. जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, सांगली/कोल्हापूर/सोलापूर/अमरावती. 
११. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, ५वा 
मजला, मंत्रालयासमोर, मुंबई ३२ (२ प्रती). 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली/कोल्हापूर/सोलापूर/अमरावती. 
१३. निवड नस्ती (टेक्स-१ (अ) / टेक्स-१ (ब). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


